राष्ट्रीय आयुष अभियानांतर्गत सर्वसाधारण 
घटकाकरीता मागील प्रलंबित केंद्र व राज्य 
हिछ्याचा निधी सन  २०२१-२२च्या 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून वितरित करणेबाबत. 
लेखाशिर्ष (२२१० जी१३५) व (२२१० जी१४४).... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बियुडी-१३२१/प्र.क्र.१५/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 


वाचा :- 

(9) संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई पत्र क्रमांक : राआसोम/एफएमजी/ 
आयुष (Gen) प्रलंबित/१५२००/२०२१-२२, दिनांक : १०.०५.२०२१. 

(२) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक : राआसोम/आयुष-प्रलंबित निधी/१२४९९१/२०२१-२२, दिनांक : ०८.०३.२०२२. 

(३) आयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय आयुष अभियान, केंद्र शासन, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक : F. No. 
S-9§092/3/2029-NAM, dated : 99.03.2022. 

(४) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.बियुडी-१३२१/प्र.क्र.१५/आरोग्य-७, दिनांक 
39.03.2022, 


शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.४ मधील झासन निर्णयाच्या विवरण पत्र-२ च्या तक्‍त्याखालील परिच्छेद 
क्र.२ मध्ये “तसेच, “विवरणपत्र-२” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सन २०२१-२२ च्या आर्थिक वर्षातील 
तरतूदीतून “२२१० जी१३२” या लेखाशिर्षाखाली केन्द्र हिस्सा रुपये १२१९.४० लक्ष (६०%) व 
“२२१० जी१४४” या लेखाशिर्षाखाली राज्य हिस्सा रुपये ९१९.४४ लक्ष (४०%) इतके अनुदान सन 
२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून पुनर्जिवीत (Re-validate) करुन वितरीत करण्यात येत 
आहे.” असे नमूद आहे. आता त्या ऐवजी 


“तसेच, “विवरणपत्र-२” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सन २०२१-२२ च्या आर्थिक वर्षातील 
तरतूदीतून “२२१० जी१३५” या लेखाशिर्षाखाली केन्द्र हिस्सा रुपये १२१९.४० लक्ष (६०%) व 
“२२१० जी१४४” या लेखाशिर्षाखाली राज्य हिस्सा रुपये ९१९.४४ लक्ष (४०%) इतके अनुदान सन 
२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून पुनर्जिवीत (Re-validate) करुन वितरीत करण्यात येत 
आहे.” असे वाचण्यात यावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बियुडी-१३२१/प्र.क्र.१५/आरोग्य-७ 


०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र.२०२२०४०४१५०७४४०६१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR 


LAXMANRAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c78 
f11ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA7 


17A6A7250, 


INumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AA 
| A 4 M A N R A O F5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77EC30 
=LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 


Date: 2022.04.04 15:30:20 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

(१) प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा-१/लेखा व अनुज्ञेयता-१), मुंबई. 
(२) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
(३) अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
(४) संचालक (वित्त्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
(4) संचालक, आरोग्य सेवा (१)/ (२), मुंबई/पुणे. 
(६) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई. 
(७) 
(८) 
(९) 


७) सहाय्यक संचालक, राष्ट्रीय आयुष अभियान, मुंबई. 
८) वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नवीन मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


